माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक मावज-२०२०/ प्र.क्र.४ ६/२३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १७ ऑगस्ट, २०२० 
शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 

पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आणि अधिनियमा मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वमान्यतेने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीलळ गट-अ व गट-ब संवर्गातील खाली नमूद 
केलेल्या अधिकाऱ्यांची कामकाजाच्या व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचे पद व ठिकाण बदलीनंतरचे पद व अभिप्राय 
क्र. ठिकाण 
[a | २ ३ (Se = | षु 
१ | श्री. प्रविण कृष्णराव टाके | जिल्हा माहिती अधिकारी, | जिल्हा माहिती रिक्‍त पदावर 
चंद्रपुर अधिकारी, नागपूर 
२ श्री. केशव परशुराम | जिल्हा माहिती अधिकारी, | वरिष्ठ उपसंपादक, Rad पदावर 
करंदीकर माहिती केंद्र, नागपूर मुंबई 
३ श्री. डॉ. संभाजी खराट वरिष्ठ सहायक संचालक, | वरिष्ठ उपसंपादक, श्री. इगवे यांच्या 
मुंबई मुंबई बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर 
४ | श्री. ज्ञानोबा इगवे वरिष्ठ उपसंपादक, मुंबई | वरिष्ठ सहायक श्री.खराट 
संचालक (मा), मुंबई यांच्या 
बदलीमुळे Rat 
झालेल्या 
पदावर 
4 श्रीमती अर्चना विजयराव | सहायक संचाळक (मा) | माहिती अधिकारी, Rad पदावर 
देशमुख विभागीय कार्यालय, नाशिक | नाशिक 
६ | श्रीमती मोहिनी श्रीकृष्ण | माहिती अधिकारी, | सहायक संचालक (मा) | श्रीमती देशमुख 
राणे. उपमाहिती कार्यालय, शिर्डी | वि.मा.का. नाशिक यांच्याबदलीमुळे 
रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२०/ प्र.क्र.४६/३४-अ, 


७ | श्री. फारुख बागवान. 


सहायक संचालक, मुंबई 


सहायक संचालक (मा) 
विमाका, कोल्हापूर 


श्री.ओरके 
याच्या 
बदलीमुळे रिक्त 
होणाऱ्या 

पदावर 


८ | श्री. संजय ओरके. 


सहायक संचालक 
वि.मा.का., कोल्हापूर 


(मा) | सहायक संचालक (मा) 
मुंबई 


श्री. बागवान 
यांच्या 
बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर 


२. वरील अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. 


सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होऊन 


आवरयक अहवाल सर्व संबंधित कार्याळलयांस तसेच शासनास विनाविलंब सादर करावा. 


३. कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत सुरु असलेल्या जनजागृतीच्या 


कामामध्ये माहिती अधिकाऱ्यांचा समावेश व भूमिका महत्वाची असल्यामुळे त्या कामामध्ये अडथळा 


/अडचण निर्माण होऊ नये या दृष्टीकानातून महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 


तरतूदीनुसार बदळी करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आणि अधिनियमाच्या 
कलम ४ (9), ४(२) आणि ४(३) मधील तरतूदींनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वमान्यतेने माहिती व 


जनसंपर्क महासंचालनालयातीळ गट-अ व गट-ब संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना 


त्यांच्या सध्याच्या पदावर पुढील आदेझशापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


क्र. कार्येरत अधिकारी पदनाम 
| २ ३ 
1 श्री. अजय अंबेकर संचालक(प्रशासन) (माहिती), 
मुंबई 
२ | श्री.दयानंद मारोतीराव कांबळे । उपसंचालक (माहिती), 
नवी दिल्ली 
3 श्री. राधाकृष्ण भगवानराव मुळी | उपसंचालक (माहिती), 
अमरावती 
8 | डा. गणेश वसंतराव मुळे उपसंचालक (माहिती), कोकण 
५  । श्री. गोविद शरदराव अंहकारी | उपसंचालक (वृत्त), मुंबई 
श्री. यशवंत किसनराव भंडारे | उपसंचालक (माहिती), लातूर 
७ । श्री. पुरुषोत्तम दत्तोपंत वरिष्ठ सहायक संचालक 
पाटोदकर (विसंक) (मा) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२०/ प्र.क्र.४ ६/३४-अ, 


८ | श्री. किशोर रमेश ARTS वरिष्ठ सहायक संचालक, 
(मा), सोडल मिडिया कक्ष, 
मुख्यालय 

९ | श्रीमती वर्षा संतोष आंधळे वरिष्ठ सहायक संचालक 

(विसंक) (मा) 

a o | श्रीमती अर्चना प्रकाडा डांभरकर | वरिष्ठ सहायक संचालक 
(विसंक) (मा) 

| १ | श्री. अजय जनार्दन जाधव वरिष्ठ सहायक संचालक 
(विसंक) (मा) 

१२ श्रीमती मनिषा प्रभारकर सावळे | जिल्हा माहिती अधिकारी, वर्धा 

१३ | श्री. रवि बापूराव गिते जिल्हा माहिती अधिकारी, 
भंडारा 

१४ | ST. हर्षवर्धन शांकरराव पवार जिल्हा माहिती अधिकारी, 
अमरावती 

१५ श्री. मुकूंद मधुकराव चिलवंत = | जिल्हा माहिती अधिकारी, 
औरंगाबाद 

१६ | at. सुनिल अभिमन्यु सोनटक्के | जिल्हा माहिती अधिकारी, 
लातूर 

qo | at. अरुण पंडितराव सुर्यवंशी । जिल्हा माहिती अधिकारी, 
हिंगोली 

१८ | श्री. विलास मुरलीधर बोडके  । जिल्हा माहिती अधिकारी, 
जळगाव 

१९ श्री. राजेद्र एकनाथ सरग जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे 

२० | श्री. युवराज विनायकराव जिल्हा माहिती अधिकारी, 

पाटील सातारा 

२१ | श्री. रविंद्र पांडुरंग राऊत जिल्हा माहिती 
अधिकारी,सोलापूर 

२२ | श्रीमती अमरज्योत कोर अरोरा | जनसंपर्क अधिकारी 

२३ | श्रीमती काशिबाई श्रीमंत थोरात । सहायक संचालक (माहिती), 
मुबई (विसंक) 

२४ | श्री.नंदकुमार बळभिम वाघमारे । सहायक संचालक (माहिती), 
मुबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२०/ प्र.क्र.४६/३४-अ, 


२५ श्री. इरशाद लतिफ बागवान सहायक संचालक (माहिती), 
मुबई 

२६ | श्री. सचिन नारायण गाढवे सहायक संचालक (माहिती), 
मुबई 

२७ | श्री. दत्तात्रय सुखदेव कोकरे सहाकय संचालक, विमाका, 
कोकण भवन 

२८ | at. राजेश काशिनाथ येसनकर | माहिती अधिकारी, चंद्रपूर 

२९ | श्री. गजानन शेषराव कोटूरवार | सहायक संचालक (मा), 
विमाका, अमरावती 

३० | श्रीमती वंदना रधुनाथराव माहिती अधिकारी जिमाका, 

थोरात औरंगाबाद 

३१ | श्रीमती मीरा ज्ञानदेव ढास सहायक संचालक (मा) 
विमाका, लातूर 

३२ | श्री. दिपक भिमराव चव्हाण माहिती अधिकारी जिमाका, 
अहमदनगर 

३३ | श्रीमती अंजू कांबळे माहिती अधिकारी, नवी दिल्ली 


छ. सदर शासन STS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१७१७१०४९०९०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Ramkisan 
Narayanrao Musal 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf1 54f99ec0b0d9e6 132 


e 09e20e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan Narayanrao 


Musale 
Date: 2020.08.17 17:22:06 +05'30' 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवाल, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. राज्यमंत्री (मा.व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


सचिव (मावज) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


०७८ “७ AD _O 


५. संचालक (माहिती) (प्रशासन) / (वृत्त व जनसंपर्क) / (माध्यम समन्वयक), माहिती व 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


६. संचालक (माहिती), नगापूर- अमरावती विभाग, नागपूर, 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२०/ प्र.क्र.४६/३४-अ, 


७. संचालक (माहिती), मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद, 

८. उपसंचालक (माहिती), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली, 

९. उपसंचालक (लेख), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.सर्व विभागीय माहिती कार्यालये, 

११.जिल्हा माहिती अधिकारी, औरंगाबाद/ उस्मानाबाद/ लातूर/ सांगली, 
१२.संबंधित अधिकरी, (मावज मार्फत) 

१३.सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन १२, ३४, 

१४.निवड नस्ती (कार्या-३४/३) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


